लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक २०२४ 

लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूकांच्या कामासाठी 
नियुक्‍त केलेल्या विभागीय, जिल्हा व तहसिल 
पातळीवरील अराजपत्रित कर्मचाऱ्यांनी केलेल्या 
जादा कामासाठी अतिकालिक भत्ता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : सीईएल-२०२४/प्र.क्र.६२५/२४/३३(२), 
मादाम कामा रोड, राजगुरु हुतात्मा चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : ०१ जुले, २०२४ 


शासन निर्णय - 

महाराष्ट्र राज्यात दिनांक १९ व २६ एप्रिल २०२४ व ७, १३ व Yo मे, २०२४ अज्ञा पाच टप्यात 
लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक-२०२४ घेण्यात आली आहे. दिनांक १६ मार्च, २०२४ रोजी लोकसभा 
सार्वत्रिक निवडणूकीचा कार्यक्रम घोषित केल्यापासून ते दिनांक ०६ जून, २०२४ ह्या निवडणूकीची 
प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंतच्या कालावधीमध्ये लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूका संबंधीचे काम ठराविक 
मुदतीत पार पाडण्यासाठी मंत्रालयीन, विभागीय, जिल्हा व तालुका पातळीवरील निवडणूक शाखांमध्ये 
काम करणाऱ्या वर्गाला सुट्टीच्या दिवसांसह प्रत्येक दिवशी जादा काम करावे लागले. त्याकरिता 
सामान्य प्रशासन विभाग, विभागीय आयुक्तांची कार्यालये तसेच सर्व जिल्हाधिकारी व जिल्हा 
निवडणूक अधिकारी यांची कार्यालये, तहसिल कार्यालये यामध्ये निवडणूकांचे काम करणाऱ्या, 
अराजपत्रित कर्मचारी वर्गाला तसेच मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयात व जिल्हा निवडणूक 
अधिकारी कार्यालयात, इतर विभागातून/ जिल्हा आस्थापनेतून निवडणूकीच्या कामासाठी घेतलेल्या 
अतिरिक्‍त अराजपत्रित कर्मचारी वर्गाला निम्ननिर्देशित शर्तीच्या अधीन राहून, खालील प्रमाणकानुसार 
अतिकालिक भत्ता देण्यास मंजूर देण्यात येत आहे. :- 


१) अतिकालिक भत्त्याचा दर - 


कोणत्याही कामाच्या दिवशी केलेल्या जादा कामाच्या प्रत्येक पूर्ण तासाला (अर्धा तास 
किंवा अर्ध्या तासांपेक्षा जास्त काम केल्यास तो पूर्ण तास धरण्यात येईल) प्रत्येक तासाच्या 
मूळ वेतन (Basic Pay) च्या प्रमाणात देण्यात येईल. 


टिप - दर ताशी वेतनाचा दर ठरविण्यासाठी महिना ३० दिवसांचा आणि गट “ब” 
(अराजपत्रित) व गट “क” कर्मचाऱ्यांसाठी दिवस ८.३० तासांचा, वाहनचालकांसाठी 
दिवस ९.४५ तासांचा समजण्यात येईल. तर चतुर्थश्रेणी कर्मचारी वर्गाचे दैनंदिन कामाचे 
तास बृहन्मुंबईत ९ तास व इतर ठिकाणी देखील ९ तास समजण्यात येतील. 

२) अटीवशार्ती- 

(9) अतिकालिक भत्ता माहे एप्रिल-२०२४ च्या अनुज्ञेय मूळ वेतन (Basic ?89) च्या प्रमाणात 
तासाच्या दराने दिला जाईल. तसेच दैनंदिन वेतनाचा दर काढताना, त्यामध्ये इतर 
कुठल्याही भत्याचा (उदा. घरभाडे भत्ता, महागाई भत्ता, स्थानिक पूरक भत्ता इत्यादी) 
समावेडा होणार नाही. 

(२) सर्वसाधारण कार्यालयीन वेळेपेक्षा जास्त काम केलेल्या कामासाठी अतिकालिक भत्ता 
अनुज्ञेय असेल आणि तो फक्त दिनांक १६.०३.२०२४ पासून ते दिनांक ०६.०६.२०२४ 
(दोन्ही दिवस धरून) या कालावधीसाठी देय राहील. 


शासन निर्णय क्रमांकः सीईएल-२०२४/प्र.क्र.६२५/२४/३३(२) 


(३) 


(3) 


(4) 


(६) 


(७) 


(ट) 


(१०) 


(११) 


(१२) 


उपरोक्‍त कालावधीतील सुट्टीच्या दिवशी केलेल्या निवडणूकीसंबंधीच्या कोणत्याही 
कामासाठी अतिकालिक भत्ता दिला जाईल. 

मंत्रालय, विभागीय, जिल्हा व तहसिल पातळीवर निवडणूकीसाठी नेमण्यात आलेल्या 
शासकीय, निमशासकीय तसेच इतर संस्थांतील कर्मचाऱ्यांना वरील पध्दतीने 
अतिकालिक भत्ता देय राहील. 


अतिकालिक भत्याची कमाल मर्यादा त्यांच्या माहे एप्रिल २०२४ च्या देय होणाऱ्या मूळ 
वेतना (Basic Pay) एवढी राहील. त्यामध्ये इतर कुठल्याही AAA (उदा. घरभाडे भत्ता, 
महागाई भत्ता, स्थानिक पूरक भत्ता इत्यादि) समावेश होणार नाही. तसेच सदर 
अतिकालिक भत्ता एका अराजपत्रित कर्मचाऱ्याला एकदाच देय राहील. 

जे कर्मचारी निवडणूकीच्या कामासाठी मुख्यालयाबाहेर प्रवास करतील त्यांना 
नियमानुसार मिळणाऱ्या प्रवास/दैनिक भत्याव्यतिरिक्‍त अतिकालिक भत्ता देय नाही. या 
दोन्ही भत्यांपैकी जो फायदेशीर असेल तो भत्ता घेण्याबाबत सदर कर्मचाऱ्यांना पर्याय 
राहील. 


निवडणूकीचे काम ज्या राजपत्रित अधिकाऱ्यांच्या देखरेखीखाली पार पाडले जाते ते 
अधिकारी, अतिकालिक anand कर्मचारी वर्गाने केलेल्या जादा कामाचा दैनंदिन 
कालावधी दैनंदिन हजेरीपटाच्या आधारे प्रमाणित करतील. 


जिल्हाधिकारी व जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांकडून सरकारी व निमसरकारी आणि इतर 
संस्थांकडून अधिग्रहित करण्यात आलेल्या वाहनांचे वाहनचालकांना अधिग्रहणाच्या 
कालावधीतील दिनांक १६.०३.२०२४ पासून ते दिनांक ०६.०६.२०२४ या कालावधीकरिता 
(दोन्ही दिवस धरून) अटी व शार्तीतील अनुक्रमांक १ व २ नुसार अतिकालिक भत्ता देय 
राहील. 
अधिग्रहित केलेल्या वाहनांच्या चालकांना वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.अकाभ- 
२०२२/प्र.क्र.०७/सेवा-६, दि.०७.०८.२०२३ नुसार त्यांच्या मूळ विभागातील/संस्थांतील 
दराने मिळणारा अतिकालिक भत्ता आणि या शासन निर्णयातील निवडणूक कर्तव्यार्थ 
नियुक्‍त कालावधीसाठी अट क्र. १ व २ नुसार मिळणारा अतिकालिक भत्ता यापैकी जो 
फायदेशीर असेल तो अतिकालिक भत्ता दिनांक दिनांक १६.०३.२०२४ पासून ते दिनांक 
०६.०६.२०२४ या कालावधीकरिता घेण्याचा पर्याय राहील. 

निवडणूकीच्या कालावधीत वाहनाचा वापर करणारे प्राधिकारी वाहन चालकांनी 
केलेले काम वाहनाच्या लॉग बुकवरुन प्रमाणित करतील. सदर प्रमाणपत्राच्या आधारे 
जिल्हा व जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांनी इतर शासकीय विभागाकडून अधिग्रहीत 
केलेल्या वाहनांच्या वाहनचालकांची अतिकालिक भत्त्याची देयके त्याच्या मूळ विभागाकडे 
न पाठविता संबंधित वाहन चालकांना निवडणूक निधीतून अदा करावीत. 


या शासन निर्णयातील अतिकालिक भत्त्याचा दर व शार्ती खाजगी वाहनांच्या 
वाहनचालकांना व रोजंदारीवर GANA असलेल्या वाहनचालकांना लागू राहणार नाहीत. 


निवडणूकीच्या कामासाठी दैनंदिन/कंत्राटी तत्वावर नेमलेल्या कर्मचारी वर्गाला 
अतिकालिक भत्ता देय नाही. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीईएल-२०२४/प्र.क्र.६२५/२४/३३(२) 


३. या बाबींवर होणारा खर्च “मागणी क्रमांक ए-२, प्रधानशीर्ष २०१५-निवडणूका, उपश्ीर्ष १०५- 
संसदेच्या निवडणूक घेण्यासाठी लागणारा खर्च, (००)(०१) संसदेच्या निवडणूक घेण्यासाठी लागणारा 
खर्च, १३-कार्यालयीन खर्च, (२०१५००५९) दत्तमत” या लेखाशीर्षाखाळीलळ सन २०२४-२०२५ या 
आर्थिक वर्षातील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


४. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौ. संदर्भ क्रमांक ११४/सेवा-६/२०२४, दि.२४.०६.२०२४ 
तसेच अनौ. संदर्भ क्रमांक ३८४/व्यय-४/२०२४, दि.२४.०६.२०२४अन्वये दिलेल्या सहमतीनंतर 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०७०११६०८१२३४०७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by YOGESH MAHADEO GOSAVI 
c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=GENERAL 


DN: c=IN, ०- OUR 

YO G E S H ADMINISTRATION DEPARTMENT, 
2.5.4.20=409605c5c875f777d39cbf4ca29ce3d56c5c1d7c1ea546. 
67614a049c47985d83, pi ICode=400032, st=Mahi htra, 

191 0025DFF598286A45B3B22318E6C113E071B7 

M A H A D E O G O S AV | C6E85F3D06BECDDS995FC1966, cn=YOGESH MAHADEO 


(योगेश गोसावी) 
अवर सचिव व उप मुख्य निवडणूक अधिकारी, 
महाराष्ट्र राज्य 

प्रत, 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) / (लेखा व परिक्षा), महाराष्ट्र -१ मुंबई 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) / (लेखा व परिक्षा), नागपूर 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई / वांद्रे 
सर्व विभागीय आयुक्‍त 
५. सर्व जिल्हाधिकारी व जिल्हा निवडणूक अधिकारी 
६. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी 

. Ud facet कोषागार अधिकारी 
८. *सर्व लोकसभा मतदारसंघाचे निवडणूक निर्णय अधिकारी 

. *सर्व लोकसभा मतदारसंघाचे सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी 
१०. *सर्व जिल्ह्याचे उप जिल्हा निवडणूक अधिकारी 
११. वित्त विभाग, व्यय-४, मंत्रालय, मुंबई 
१२. सामान्य प्रशासन विभाग/ का.क्र.२६, मंत्रालय, मुंबई 
१३. निवड नस्ती (कार्यासन - ३३) 

( जिल्हाधिकारी व जिल्हा निवडणूक अधिकारी यांचेमार्फत) 


Cc Av AD 0 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


